सन २०१८-२०१९ या वर्षात राज्यातील कांदा 
उत्पादक शोतकऱ्यांना प्रति क्‍विंटल रुपये २००/- वसन 
२०१६-१७ मधील रुपये १००/-प्रति क्विंटल याप्रमाणे 
प्रलंबित अनुदान देणेबाबत (Unconaitional) 

(पूरक मागणी रुपये २३५.०० लाख) 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक: पूरक-२०१९/प्र.क्र.१५८/२४ स 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-३२ 
दिनांक: २४ जानेवारी, २०२० 


१. शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
क्रमांक:- सपस-२०१८/प्र.क्र.३६७ /२४ स,दिनांक २६ डिसेंबर, २०१८ 
२. शासन ज्ञापन, वित्त विभाग, 
क्रमांक:- आकनि-२०१९/ प्र.क्र. १०/ अर्थ १३, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१९ 
३. शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
क्रमांक:- सपस-२०१८/प्र.क्र.३६७ /२४ स,दिनांक ३१ जानेवारी, २०१९ व 
दिनांक १५ फेब्रुवारी,२०१९, 
४. शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
क्रमांक:- सपस-२०१८/प्र.क्र.३६७ /28 स,दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०१९ 
५. शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
क्रमांक:- सपस-२०१८/प्र.क्र.३६७ /28 स,दिनांक ८ मार्च, २०१९ 
६. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र 
क्रमांक पणन-१३/कांदा अनुदान २०१८-१९/मागणी /अंआ नागपूर/ २०१९/ ८१८, 
दिनांक १ मार्च,२०१९ 
७. शासन परिपत्रक वित्त विभाग, 
क्रमांक पूरक-२०१९/प्र.क्र.९३/ अर्थ-३, दिनांक ९ जुले,२०१९ 
८. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
क्रमांक :- पुरक-२०१९/प्र.क्र.२९/१७ स, दिनांक १० जुले, २०१९ 
९. शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
क्रमांक:-पूरक-२०१९/प्र.क्र.9९ /२४ स,दिनांक ७ ऑगस्ट, २०१९ 
.पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र 
क्रमांक पणन-१३/कांदा अनुदान २०१८-१९/पुरवणी मागणी /२०१९,दिनांक ८ 
नोव्हेंबर,२०१९ 
११.शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्रमांक पूरक-२०१९/प्र.क्र.११५/ अर्थ-३, 
दिनांक ३ जानेवारी,२०२० 
१२.शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
क्रमांक :- पुरक-२०१९/प्र.क्र.१०८/१७ स, दिनांक ०४ जानेवारी, २०२० 


१ 


छठ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०१९/प्र.क्र.१५८/२४ स 


प्रस्तावना:- 

हंगाम २०१८-२०१९ मध्ये राज्यात माहे ऑक्टोबर,२०१८ नंतर बाजारातील कांद्याच्या दरात 
झालेल्या घसरण झाल्याने दिनांक १ नोव्हेंबर,२०१८ ते दिनांक १५ डिसेंबर,२०१८ या कालावधीत 
राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समिती व खाजगी बाजार समित्यामध्ये कांदा विक्री केलेल्या 
शेतकऱ्यांना रुपये २००/-प्रति क्विंटल अनुदान व oo क्विंटल प्रति शेतकरी या प्रमाणात अनुदान 
देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर कांदा अनुदानाच्या कालावधीत वेळोवेळी वाढ करण्यात 
आली असून,सुधारित कालावधी दिनांक १ नोव्हेंबर,२०१८ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी,२०१९ असा 
निश्चित करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत ५४९७८८ शेतकरी लाभार्थींना रुपये 
५०२.१० कोटी इतके कांदा अ नुदान वितरित करण्यात आले आहे. 


सन २०१८-२०१९ मधील रुपये २०० प्रति क्विंटलप्रमाणे व सन २०१६-१७ मधील रुपये 
१००/-प्रति क्विंटल याप्रमाणे प्रलंबित असलेले कांदा अनुदान वितरित करण्यासाठी पणन 


संचालक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांच्याकडून प्राप्त प्रस्तावानुसार ४०२.६४ लाख इतका निधी सन 


२०१९ च्या चौथ्या(हिवाळी) serdar पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आला आहे. तथापि, 
यापूर्वी सन २०१९ च्या दुसर्‍या पावसाळी ALAA मंजूर करण्यात आलेल्या रुपये ३८७.३०.३१ 
कोटी इतक्या निधीपैकी शिल्लक असलेली रक्‍कम, तसेच पहिल्या टप्प्यातील Brawn असलेली 
रक्‍कम अशी एकूण रुपये १,६७,९८,८३४/- इतकी रक्‍कम पणन संचालनालयाकडे शिल्लक 
असल्याचे पणन संचालकाने कळविले आहे. त्यामुळे उपरोक्त रक्‍कम वगळून पुरवणी मागणीद्वारे 
मंजूर करण्यात आलेल्या रुपये ४०२.६४ /-लाख इतक्या निधीपैकी रुपये २३५.००/- लाख इतका 
ured झाळेला निधी राज्यातील पात्र कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना वितरित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

सन २०१८-२०१९ मधील रुपये २०० प्रति क्विंटल प्रमाणे उर्वरित पात्र लाभार्थीना कांदा 
अनुदान तसेच सन २०१६-२०१७ मधील रुपये १०० प्रति क्‍्विंटलप्रमाणे प्रलंबित कांदा अनुदान 
वितरित करण्यासाठी पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांच्याकडून प्राप्त प्रस्तावानुसार रुपये 
234.00 लाख (रुपये दोन कोटी पस्तीस लाख फक्त ) इतकी रक्‍कम सदर झासन निर्णयान्वये 
शासन उपलब्ध करुन देत आहे. 

याअंतर्गत सन २०१८-२०१९ मधील रुपये २०० प्रति क्‍विंटल प्रमाणे उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांना 
कांदा अनुदान वितरित करण्यासाठी पणन संचालक,पुणे यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या उस्मानाबाद व 
नाशिक जिल्ह्यांच्या प्रस्तावानुसार खालीलप्रमाणे कांदा अनुदान वितरित करण्यात यावे:- 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०१९/प्र.क्र.१५८/२४ स 


अ. ।योजना जिल्ह्याचे नांव पात्र । अनुज्ञेय 
क्र. | कालावधी लाभार्थी | अनुदानाची 
रक्‍कम 
णं २०१८-२०१९ | कृषि उत्पन्न बाजार समिती परांडा,उस्मानाबाद । २१९८ | २,०४,६१,६५६ 
२ कृषि उत्पन्न बाजार समिती नांदगांव,नाशिक ३३४ | २५,६७,७१० 
एकूण २५३२ | २,३०,२९,३६६ 


तसेच सन २०१६-२०१७ मधील रुपये १०० प्रति क्विंटल प्रमाणे प्रलंबित कांदा अनुदान पणन 


संचालक, पुणे यांचेकडे शिल्लक असलेल्या रक्कमेतून खालील ४ जिल्ह्यांच्या प्राप्त प्रस्तावानुसार 


वितरित करण्यात यावे:- 


अ. | योजना जिल्ह्याचे नांव पात्र । अनुज्ञेय 
क्र. | कालावधी लाभार्थी | अनुदानाची 
रक्‍कम 
aa 2096-2099 | जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था,नाशिक १६०२ | ५४,७८,८२१ 
२ जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था,सोलापूर ४४५ । ३१,८३,९५३ 
३ जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, औरंगाबाद । १४ ५४,३९९ 
४ जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था,परभणी ६८९ | ८५,०७,८२१ 
एकूण २७५० | १,७२,२४,९९४ 
२. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च पुढे नमूद लेखाशिर्षाखाळी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या 


निधीतून भागविण्यात यावा:- 
मागणी क्रमांक व्ही-२ 


२४२५ सहकार 


१०७ सहकारी पत संस्थांना सहाय्य 
(०१) सहकारी पत संस्थांना सहाय्य 
(०१)(०८) कांदा उत्पादक शोतकऱ्यांना अर्थसहाय्य SAA (अनिवार्य) (२४२५ 9829) 


३३ अर्थसहाय्य. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०१९/प्र.क्र.१५८/२४ स 


३. या योजनेंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या सर्व प्रस्तावांची छाननी करुन जिल्हानिहाय पात्र लाभार्थ्यांना 
अनुदान वितरित करण्यासाठी तसेच शासन निर्णयातील मंजूर करण्यात आलेल्या रकमेचे आहरण 
करुन संबंधितांना वितरित करण्यासाठी लेखाधिकारी,पणन संचालक,कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य पुणे 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी 
म्हणून शासनाच्या वतीने प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


४. हंगाम २०१८-२०१९ व हंगाम २०१६-२०१७ मधील प्रलंबित कांदा अनुदान 
आयसीआयसीआय (ICIC! बँकेमार्फत अदा करण्यात यावे. 


4, पणन संचालकांनी सदर अनुदानाची रक्‍कम शासकीय कोषागारातून काढून या रक्कमेचे 
शासनाच्यावतीने पात्र लाभार्थी AAT कोणत्याही परिस्थितीत दिनांक ३१ जानेवारी,२०२० पूर्वी 
वितरण करुन अहवाल शासनास सादर करावा. 


६. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेल्या अर्थसहाय्याचा विनियोग ज्या कारणास्तव मंजूर 
केलेला आहे, त्याच कारणासाठी करत असल्याबाबत पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांनी 
खात्री करावी व त्यासंदर्भातील अनुपालन अहवाल शासनास वेळोवेळी सादर करावा. 


५. वित्त विभागाचे अनौपचारीक सं.क्रमांक:-१२/२०२०/व्यय-२,दिनांक १४ जानेवारी,२०२० व 
परिपत्रक, क्रमांक पूरक-२०१९/ प्र.क्र.११५/ अर्थ-३, दिनांक ३ जानेवारी,२०२० अन्वये उपरोक्त 
बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाळे असून, दिनांक २.४.२०१८ च्या 
परिपत्रकातील परिच्छेद ७ ते १८ परिच्छेद या योजनेस लागु नाहीत. तसेच दिनांक १८.४.२०१७ च्या 
परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या सर्व संबंधित बाबींची पूर्तता होत आहे. 

६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.mharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२००१२४१६३६५०९००२ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Ghadyale Sunanda een ercrmentorstrsne once opt 


Marketing and Textiles, postalCode=400032, st=Mahi 


2.5.4.20=fd89208cbc27b202c96467 165ac5bc96435 1 5d80ba9ed 
Moh. 


Mohanrao क 0 
(सुनंदा मो.घड्याळे) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबारहिल, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री (पणन) मंत्रालय, मुंबई 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०१९/प्र.क्र.१५८/२४ स 


५. मा. सर्व मंत्री व राज्य मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. राज्यमंत्री (पणन) यांचे मंत्रालय, मुंबई 

७. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८. मा.अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे 

१०. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,(२ प्रती) 

११. कार्यकारी संचालक,महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे 

१२. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था 

१३. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था 

१४. अध्यक्ष/सचिव, कृषि उत्पन्न बाजार समिती (सर्व) 

१५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा ), मुंबई/नागपूर, 
१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-११, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१८.अवर सचिव, १७ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१९. निवड नस्ती २४ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


